संसदीय कार्य विभागातील पदांचे 
सुधारीत आकृतीबंधानुसार स्थायी 
पदांत रुपांतर करणेबाबत ..... 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-०४२२/प्र.क्र. १७२/पाच 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२२ 
संदर्भ:- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दि.२१ जून, २००६ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.२९.०६.२०१७ 


३) संसदीय कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.२७/पाच,दि.०६.०४.२०२२ : 
४) संसदीय कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्थापना-०४२२/प्र.क्र.१७२/पाच, दि.१३ सप्टेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना- 

संसदीय कार्य विभागातील पदांचे सुधारित आकृतीबंधानुसार स्थायी पदांत रुपांतर करण्यासाठी 
निर्गमित करण्यात आलेला या विभागाचा संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.१३ सप्टेंबर, २०२२ चा शासन निर्णय 
अधिक्रमित करुन पुढीलप्रमाणे सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


वित्त विभागाच्या उपरोक्त क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार ज्या विभागाने पदांचा आढावा पूर्ण केलेला 
आहे व आढाव्याअंती निश्चित केलेल्या आकृतीबंधास मुख्य सचिव समितीची मान्यता घेतलेली आहे, अशा 
विभागातील एकूण पदांच्या ८० टक्के पदे कायम करण्यास विभागांना अधिकार प्रदान-करण्यात आले आहेत. 
संसदीय कार्य विभागातील पदांचा आढावा पूर्ण झाला असून, संसदीय कार्य विभाग क्र.आस्था-२०१६/ 
प्र.क्र.२७/पाच, दिनांक ०६ एप्रिल २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात 
आला आहे. यास्तव सदर सुधारीत आकृतीबंधानुसार संसदीय कार्य विभागातील अस्थायी पदांचे स्थायी पदांत 
रुपांतर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- | | | 
संसदीय कार्य विभागात यापूर्वी (सुधारीत आकृतीबंधापूर्वी) मंजूर असलेल्या एकूण ३७ पदांपैकी स्थायी 
अस्थायी पदांचा तपशिल खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आला आहे. 


सचिव 
सह सचिव/उपसचिव 


६. सहायक कक्ष अधिकारी 
| ७. | fafte-cpcap 71 | 
८. |रोखपाल  171_||__ | 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-०४२२/प्र.क्र.१७२/पाच 
। अक्र. | : 


2... 


एकूण प 


रोनिओऑपरेटर फण्या 
झेरॉक्स ऑपर 


२. तथापि, आता भढाव्याअंती उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिल्यानुसार दिनांक ०६.०४.२०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये संसदीय कार्य विभागात ३० नियमित + Teather घ्यावयाच्या शिपायांची ७ पदे 
अशा एकूण ३७ सुधारीत पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. यास्तव आता, वित्त विभागाच्या दिनांक 
२१.०६.२००६ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून, संसदीय कार्य विभागातील सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार मंजुर असलेल्या पदांच्या ८० टक्के पदांना खालीलप्रमाणे स्थायी करण्यास या शासन 
निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर पदांचे स्थायी व अस्थायी वर्गीकरण खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


“ क्र. पदनाम ुघारी पुघारीत आकृतीबंधानुसार स्थायी ं 
आकृतीबंध विवरण 

एकूण र अस्थायी 

१. | सचिव ०१ | 0g q “04 00 
२. | सह सचिव/उपसचिव Pog |. ७१ |. ७१ | 00 
३. | अवरसचिव ।___0१ | १ | ot fd 00 
| ४. | कक्ष अधिकारी ०५ ०५ 1 Ow ०१ 
५. | उच्च श्रेणी लघुलेख ०२ ०२ ०२ ee 
६. । सहायक कक्ष अधिकारी ०्८ ०८ ०६ ०२ 
za og 03 


oe | oo | बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेव 
३७ ३७ २४ | ok 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र.टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दिनांक २१.०६.२००६ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांगा प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१९१६१२११३४५४१५ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. (>. | > व्य 
अ.ग.वेद्य ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (संसदीय कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-०४२२/प्र.क्र.१७२/पाच 


"य ARRAS HIS aid GI lea, Haas 
३. सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 
Ge 
७ 
८ 
९ 


मा.राज्यमंत्री (संसदीय चे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुं 


संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
: निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
. वित्त विभाग व्यय-४/अर्थसंकल्प-१८/सेवा-३/वित्तीय सुधारणा आ.पु.क.,मंत्रालय,मुंबई 


१०. आहरण व संवितरण अधिकारी, रोखशाखा, संसदीय कार्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११. सर्व कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


